ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, 
दि.१८/०२/२०२०. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.३१/०८/२०२०. 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०२०- 
२१/१५२८, दि.०७/०९/२०२०. 


शासन निर्णय : 
ग्रंथालय संचाळनाळय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १३८ 


अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन दि.१८.०२.२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.३१.०८.२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने ग्रंथालय संचालक, 
ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून प्राप्त संदर्भाधिन दि.०७.०९.२०२० शेजीच्या 
प्रस्तावास अनुसरुन ग्रंथालय संचालनालय व संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेली १३८ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चालू ठेवण्यात आली आहेत. 


II. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 
॥. पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 


२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यलेखाशिर्षांखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा:- 

मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 

(अ) (०१) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ ०२५१) 

(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 


३. सदर झासन निर्ण हा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 
दि.३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००९२११२३१२२५८०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
रन DN: c=! nment of Maharashtra, ou=Higher & 
A n | Ra h U n at h Techni n Department, postalCode=400032, 
st=Mal tra, 
25.4.2 -cOb0F5c05dc9058175992109e62d3F5719b9dfb87 
a96579dc30c265d67ce, 
Ka t ka [| serialNumber=2356d82c73e8a0c7 b6da68b6511197206b9472 
0842cda576febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2020.09.21 12:32:37 +05'30' 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत : विवरणपत्र “अ 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई, शासकीय विभागीय ग्रंथालय पुणे/नागपूर. 

. ग्रंथपाल गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली, शासकीय विभागीय 


ग्रंथालय, अमरावती/औरंगबाद/नाशिक/रत्नागिरी 


. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक. 
. सर्व जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी. 
. जिल्हा ग्रंथपाल, अकोला/ चंद्रपूर /नागपूर/बुलडाणा/भंडारा/यवतमाळ/वर्धा 


८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 


qo. 


११ 


१२. 


१३ 


निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, (साशि-१/आस्था-२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती ( साशि-५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Dea निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “अ 


(शासन निर्णय क्र: मराग्रं-२५११ /प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५, दि. २१ सप्टेंबर, २०२० चे सहपत्र) 


= मंजूर | स्थायी । अस्थायी 
= वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची पदांची | पदांची 
संख्या | संख्या संख्या 
Es ग्रंथालय संचाळक |. | शि a 
गट-अ -- : 
राजपत्रित? ee उपसंचालक / 
2 | राजपत्रित | . pied ४ ३ ea" 
ग्रं वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ 
गट-ब ग्रंथपाल वर्ग २/ जिल्हा ग्रंथालय 
3 राजपत्रित | अधिकारी/ हस्तलिखित ४५ २४ २१ 
राजपत्रित / हस्तलिखित 
अधिकारी/ लेखाधिकारी. 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक 
४ सहाय्यक/ग्रंथालय निरिक्षक/ ८४ ५६ २८ 
वितरण सहाय्यक 
५ अधिक्षक/ळलघुलेखक 3 3 a 
६ गट-क ।मुख्य लिपिक १४ [> अत. | १ र 
७ वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ ७ 
निर्गम सहाय्यक १६ १३ 
९ कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ ३१ 
१० | ० वाहन चाळक ९ ७ २ 
SOAR परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
i पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ ३६ ३० नि 
गट-ड | बांधणीकार 
क्र शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ - " 5g 
माळी/ सफाई कामगार 
एकूण ४४७ | ३०९ १३८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


